RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ७ 


[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जून २०१६ 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमसीटी . २०१६ / प्र.क्र . ५१/ परिवहन - ५. - ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ कलम 
(१) व (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा त्यांना झालेली 
शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या 
संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्रासाठी एकूण आठ, नागपूर येथे एकूण चार , पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण १४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे गठित करण्यात 
आली आहेत . 

त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे, श्री . अशोक अंबादास भाटकर , प्रधान जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, बीड, यांची अध्यक्ष , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पीठासन अधिकारी , राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण , 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करीत आहे . 


. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, जून १६-२२, २०१६/ ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १ ९ ३८ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१६ 


अधिसूचना 


-महाराष्ट्र 


क्रमांक भनिनि . २०१६/ सं.क्र . ७८ / प्र.क्र . ४४ / सेवा-६ . सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी 
( महाराष्ट्र ) यामध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९ ५६ पूर्वी खाली नमूद 
केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर १ एप्रिल २०१६ ते ३० 
जून २०१६ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ८.१ % ( आठ पूर्णांक एक दशांश टक्के ) असा ठरविण्यात आला आहे : 

(१ ) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ), 


( २ ) पटवाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ), 


( ३ ) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) , 


( ४ ) सक्तीची बचत योजना ( हैद्राबाद) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भा . ज . गाडेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


